सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
Srey लस खरेदी करण्यासाठी एकुण 
रु.१०,९९,४९,४४५/-(अक्षरी रुपये दहा कोटी नव्यान्नव 
लक्ष एकोणपन्नास हजार Aa पंचेचाळीस फक्त) इतक्या 
रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.9७८/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २७ मार्च , २०२३. 


१) सहसंचाळक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे-१ यांचे पत्र 
क्र.संआसे/संचालक कक्ष/ इन्फल्यूएंझा लस खरेदी/प्रशासकीय मान्यता/३४०८-१२/२०२३ 
दि.१३.०३.२०२३ 

आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक २१.०२.२०२३ व दि.१५.०३.२०२३ रोजीची मान्य टिप्पणी. 
सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जळजन्य रोग) पुणे-१ यांचे पत्र 
क्र.संआसे/संचालक कक्ष/ इन्फल्यूएंझा लस खरेदी/प्रशासकीय मान्यता/अधिवेशन शिबीर 
कार्यालय, मुंबई /२०२३ दि.१६.०३.२०२३ 


> 


we 


प्रस्तावना:- 
सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे-१, यांनी त्यांच्या दिनांक 


१३.०३.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ रोजीच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार मोफत इन्फल्यूएंझा लसीकरण 
मोहिमेसाठी सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी इन्फल्यूएंझा लस खरेदी करणेसाठी 
साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ (कार्यक्रमावरील खर्च) अंतर्गत मंजूर रु. 
२१,००,००,०००/- अनुदानापैकी रु. १२,६०,००,०००/- इतके उपलब्ध अनुदानामधून रु. ८,९८,५०,०००/- 
(अक्षरी रुपये आठ कोटी अठयान्नव लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतक्या रकमेस व सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये हाफकिन बायोफार्मास्युटीकल कार्पोरेशन लि. मुंबई यांना इन्फल्यूएंझा लस खरेदीसाठी रु. 
८,००,००,०००/- इतके वर्ग करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी शिल्लक असलेल्या रु. २,०१, ००,०००/- 
इतक्या अनुदानातुन इन्फल्यूएंझा लसीचे डोस खरेदी करण्यासाठी रु. २,००,९९, ४४५/- (अक्षरी रुपये दोन 


कोटी AAAI हजार चारशे पंचेचाळीस फक्त) अज्ञा एकुण रु.१०,९९,४९,४४५/-(अक्षरी रुपये दहा कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.9७८/आरोग्य-८ 


AAA लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे पंचेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी इन्फल्यूएंझा लस खरेदी करणेसाठी 


एकुण रु.१०,९९,४९,४४५/-(अक्षरी रुपये दहा Hie] AAA लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे पंचेचाळीस 
फक्‍्त)इतका खर्च अपेक्षित असून सदर खर्च साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ 
(कार्यक्रमावरील खर्च) अंतर्गत मंजूर रु. २१,००,००,०००/- अनुदानापैकी रु. १२,६०,००,०००/- इतके 
उपलब्ध अनुदानामधून रु. ८,९८,५०,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी अठयान्नव लक्ष पन्नास हजार फक्त) व 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये हाफकिन बायोफार्मास्युटीकल कार्पोरेशन लि. मुंबई यांना इन्फल्यूएंझा 
लस खरेदीसाठी रुपये ८,००,००,०००/- इतके वर्ग करण्यात आलेले अनुदानापैकी शिल्लक असलेल्या रु. 
2,09, ००,०००/- इतक्या अनुदानातुन इन्फल्यूएंझा लसीचे डोस खरेदी करण्यासाठी रु. २,००,९९, ४४५/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी नव्यान्नव हजार चारशे पंचेचाळीस फक्त) इतक्या शिल्लक अनुदानातुन भागविण्यात 
येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र-अ 
अनुदानाचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष बीडीएस प्रणालीवर | बीडीएस प्रणालीवर शिल्लक | प्रशासकीय 
मंजुर अनुदान (सन | अनुदान(सन २०२२-२३) मान्यतेची रक्‍कम 
२०२२-२३) 
Hie | , २२१० ४२८६ २१,००,००,००० १२,६०,००,००० ८,९८,५०,००० 
अ.क्र. लेखाशिर्ष हाफकीन खरेदी | हाफकीन खरेदी कक्ष,मुंबई प्रशासकीय 
कक्ष,मुंबई यांच्याकडे | यांच्याकडे वर्ग करण्यात । मान्यतेची रक्‍कम 
वर्ग करण्यात | आलेल्या निधीतील शिल्लक 
आलेला निधी (सन  अनुदान(सन 2029-22) 
२०२१-२२) 
१. | A 2290 ४२८६ €,00,00,000 2,09, 00,000 २,००,९९, ४४५ 
एकुण रुपये १०,९९,४९,४४५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.9८/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र- ब 


खरेदीचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र | लेखाशिर्ष | खरेदीचा खरेदी | प्रतिनग अंदाजित बीडीएस प्रशासकीय 
तपशील । करावयाची | खरेदीचा | wana. प्रणालीवर मान्यतेची 
लस संख्या । (अंदाजित शिल्लक अनुदान रक्‍कम 
दर) (सन २०२२-२३) 
१ २ 3 8 4 ६ (8*4) ७ ह 
a ; २२१० ४२८६ | इन्फल्यूएंझा | 9,40,000 | ५९९ €,2¢,40,000 | 42,§0,00,000 | ८,९८,५०,००० 
oa 
अ.क्र | लेखाशिर्ष | खरेदीचा खरेदी । प्रतिनग | अंदाजित बीडीएस प्रशासकीय 
तपशील | करावयाची | खरेदीचा wana. प्रणालीवर । मान्यतेची रक्‍कम 
लस संख्या | (अंदाजित शिल्लक अनुदान 
दर) (सन २०२१-२२) 
१ २ ३ 8 4 ६ (8*4) ७ ह 
P| ही २२१० ४२८६ | इन्फल्यूएंझा | ३३,५५५ 48s 2,00,88, 884 | 2,09,00,000 | 2,00,88, 884 
oa 
प्रशासकीय मान्यतेची एकुण रक्‍कम रु. | 10,88, 88, 884 
०२. उपरोक्त प्रस्तावासाठी आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दि. 29.02.2023 


रोजीच्या टिप्पणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच सहसंचाळक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व 


जलजन्य रोग), मुंबई यांनी सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने परिशिष्ट-अ व विनियोग प्रमाणपत्र सादर केलेले 


आहे. 


०३. 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, 2094 मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक 


४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 


प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून 


सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.9७८/आरोग्य-८ 


१) 


2) 


सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत  नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fatrdar (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच » पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Su pply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 


नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी इन्फल्यूएंझा लस खरेदी करणेसाठी 
एकुण रु.१०,९९,४९,४४५/-(अक्षरी रुपये दहा कोटी AAA लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे पंचेचाळीस 
फक्‍त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदर खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम, 
लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ (कार्यक्रमावरील खर्च) अंतर्गत मंजूर रु. २१,००,००,०००/- अनुदानापैकी रु. 


१२,६०,००,०००/- इतके उपलब्ध अनुदानामधून रु. ८,९८,५०,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.9८/आरोग्य-८ 


अठयान्नव लक्ष पन्नास हजार फक्त) व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये हाफकिन बायोफार्मास्युटीकल 
कार्पोरेशन लि. मुंबई यांना इन्फल्यूएंझा लस खरेदीसाठी रुपये ८,००,००,०००/- इतके वर्ग करण्यात 
आलेले अनुदानापैकी शिल्लक असलेल्या रु. 2,09, ००,०००/- इतक्या अनुदानातुन इन्फल्यूएंझा 
लसीचे डोस खरेदी करण्यासाठी रु. २,००,९९, ४४५/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी नव्यान्नव हजार चारशे 
पंचेचाळीस फक्त) इतक्या शिल्लक अनुदानातुन भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या 
विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) 


होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेतच करण्यात यावा. 

qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीलळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, 


हत्तीरोग व जलजन्य रोग), मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 


प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.9८/आरोग्य-८ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२३०२१६१२०९३०९११७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT PANDURANG GAIKWAD 
VA 5 A N T DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=6762a1c7f462bd96 1625d44d697 1dc2c9f06 


> A N D ) U R A N G f3437a7f750c4 14e77ec2b7f466d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7C71DE18A037CE1808BB4E1BA5462 


D93EB69C5FEB96700EDA8ADF 1B3C9C753F8, 
G A | KWA D ) cn=VASANT PANDURANG GAIKWAD 
Date: 2023.03.27 15:30:54 +05'30' 


(व.पां.गायकवाड) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे-१ 
) 

) 
) 
) 


अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 


१०)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
११)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
१२)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) 
) 


१३)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१४) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


